RNI No. MAHBIL / 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ , अंक ३४ ] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ ९ - नोव्हेंबर ४ , २०२० / कार्तिक ७-१३ , शके १ ९ ४२ [ पृष्ठे १६ , किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ . / ४० ९ ३ / २०२०.- श्रीमती व्ही. एम. मोहिते, जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २३ सप्टेंबर २०२० ते २५ 
सप्टेंबर २०२० अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, पुढील दिनांक २६ सप्टेंबर २०२० व दिनांक २७ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक २२ 
सप्टेंबर २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत कोविड -१ ९ च्या निर्देशांना 
अधीन राहून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

तसेच सुट्टीवरून किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजू होण्यापूर्वी 
प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय, रायगड- अलिबाग यांना त्वरित सादर करावा. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्रीमती व्ही. एम. मोहिते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती व्ही. एम . मोहिते, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

श्रीमती व्ही. एम . मोहिते, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर . जी. मलशेट्टी, जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील. 


अलिबाग , 


विभा प्र. इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग. 


दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० . 


( 
१ 
) 


भाग एक ( को.वि.पु. ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ ९ - नोव्हेंबर ४ , २०२० / कार्तिक ७-१३ , शके १ ९ ४२ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


( UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 


No. CP /XI(6 ) /144 /Prohibitory Order /2020. — Whereas, in exercise of powers , conferred under 
the Disaster Management Act , 2005 , The Government of Maharashtra , has issued notification 
vide No. DMU / 2020 /CR 92 / DisM - 1, dated the 30th September , 2020 to take certain emergency 
measures to prevent and contain the spread of COVID - 19 virus , and to extend the Lockdown 
in the entire State of Maharashtra further till midnight of 31st October , 2020 with amendments 
to operationalize MISSION BEGIN AGAIN for easing of restriction and phase - wise opening , 
till 31st October , 2020 for containment of COVID - 19 Epidemic in the State of Maharashtra ; 

2. Whereas , vide aforementioned notification , it is further directed that , the National 
Directives for COVID - 19 management as specified in Annexure - I shall be followed throughout 
the State and the activities already allowed and permitted from time to time and as mentioned 
in Annexure -II shall be containued and all earlier orders shall be aligned with the State Govt s 
order issued on 30th September, 2020 and shall remain in force upto 31st October , 2020 ; 

3. Therefore, I , Shahaji Umap , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai 
and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 (Act II of 1974 ) r / w the Commissioner of Police , Greater Mumbai s Order 
dated 23rd December 1959 u / s 10 , sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act 
XXII of 1951 ) with a view to prevent danger to human life , health or safety , do hereby , 
promulgate an order under section 144 Cr . PC , in the areas under the control of Commissioner 
of Police , Greater Mumbai to maintain the Social Distancing Norms ( minimum of 6 feet of 
distance ) , use of face coverings and to observe the directions issued by The Government of 
Maharashtra vide Order No. DMU / 2020 /CR . 92 /DisM - 1, dated 30th September 2020 regarding 
Easing of Restrictions and Phase - wise opening of Lockdown ( MISSION BEGIN AGAIN ) and 
such other orders issued by the competent authorities in this behalf. 

4. The Zonal DCSP in emergent / special cases are empowered to grant exemption / 
permission . 

5. This order shall come into force, in the areas under the control of Commissioners of 
Police , Greater Mumbai , with effect from 00.01 hours on 1st October 2020 and ending at 24.00 
hours on 31st October 2020 unless withdrawn earlier . 


6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under disaster Management Act , 2005 and 
with other legal provisions as applicable . 

7. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte. It shall be published for the information of public , through press or by affixing copies 
on the Notice Boards of the Police Stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP at Mumbai . 


Given under my hand and seal this on 30th day of the September , 2020 at Mumbai . 


SHAHAJI UMAP , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २ ९ - नोव्हेंबर ४ , २०२० / कार्तिक ७-१३ , शके १ ९ ४२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४०६४ / २०२०.- श्री. व्ही. एस . धोंडगे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , खालापूर यांची दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० 
ते ३० सप्टेंबर २०२० अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक २६ सप्टेंबर २०२० व दिनांक २७ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या सुट्टीस जोडून , दिनांक २५ 
सप्टेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्यी का.वे.पूर्वी पर्यंत कोविड -१ ९ च्या निर्देशांना अधीन राहून मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करणेत येत आहे. 

तसेच सुट्टीवरून किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजू 
होण्यापूर्वी प्रबंधक , जिल्हा न्यायालय , रायगड - अलिबाग यांना त्वरित सादर करावा. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. व्ह. एस . धोंडगे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , खालापूर , येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. व्ही. एस . धोंडगे, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , खालापूर, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री. व्ही एस . धोंगडे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

दिनांक २५ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या का.वे. पूर्वी पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती एस . एम. गाडे, दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , खालापूर यांडकडे राहील. 

दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या का.वे. पासून ते दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या का.वे. पूर्वी पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. 
पी . एम . माने, सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, खालापूर यांचकडे राहील. 


विभा . प्र. इंगळे, 


रायगड , 


दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४० ९ ४ / २०२०.- श्री. एन . बी. लवटे , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, पनवेल, जिल्हा रायगड यांची दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० 
ते १ ऑक्टोबर २०२० अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक २६ सप्टेंबर २०२० व दिनांक २७ पटेंबर २०२० रोजीच्या व पुढील 
दिनांक २ ऑक्टोबर २०२०. रोजीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक २५ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या 
का.वे. पूर्वीपर्यंत कोविड -१ ९ च्या निर्देशांना अधीन राहून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

तसेच सुट्टीवरून किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजू 
होण्यापूर्वी प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय, रायगड - अलिबाग यांना त्वरित सादर करावा. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . एन. बी. लवटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ती जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, जिल्हा रायगड, येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन . बी. लवटे, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते, तर तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, पनवेल, जिल्हा - रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . एन . बी . लवटे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम . ए . आनंद, जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, जि . रायगड , यांचकडे राहील. 


रायगड , 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०२० . 


विभा . प्र. इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग. 


भाग एक ( को.वि.पु. ) — १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २ ९ - नोव्हेंबर ४ , २०२० / कार्तिक ७-१३ , शके १ ९ ४२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४१२७ / २०२०.- श्री. जे . जे . मोहिते , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० ते 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२० व दिनांक २७ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या सुट्टीस जोडून, 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या का.वे.पूर्वीपर्यंत कोविड -१ ९ च्या निर्देशांना अधीन राहून 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करणेत येत आहे. 

तसेच सुट्टीवरून किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजू 
होण्यापूर्वी प्रबंधक , जिल्हा न्यायालय , रायगड - अलिबाग यांना त्वरित सादर करावा. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. जे . जे . मोहिते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड - अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जे . जे . मोहिते, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री. जे . जे . मोहिते, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरीत करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए . ए . जोगळेकर, जिल्हा न्यायाधीश -४ व सह सत्र न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग 
यांजकडे राहील. 


विभा. प्र . इंगळे , 


रायगड , 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०२० . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४१४२ / २०२०.- श्रीमती एस . व्ही. घारगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० ते 
३० सप्टेंबर २०२० अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक २६ सप्टेंबर २०२० व दिनांक २७ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या सुट्टीला जोडून, 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या का.वे. पूर्वीपर्यंत कोविड-१ ९ च्या निर्देशांना अधीन राहून 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

तसेच सुट्टीवरून किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजू 
होण्यापूर्वी प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय, रायगड- अलिबाग यांना त्वरित सादर करावा. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एस . व्ही. घारगे यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. व्ही. घारगे, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती एस. व्ही . घारगे ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरीत करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उरपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए . व्ही . मोहिते, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , व प्रथमवर्ग 
न्यायदंडाधिकारी, रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील. 


रायगड , 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०२० . 


विभा . प्र. इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २ ९ - नोव्हेंबर ४ , २०२० / कार्तिक ७-१३ , शके १ ९ ४२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४१४४ / २०२०. श्रीमती पी. एन . पठाडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर . उरण , यांचा दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० ते 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०२० अशी दोन दिवसांची वैद्यकीय रजा मंजूर करणेत येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती पी. एन . पठाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , उरण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एन . पठाडे, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती पी. एन . पठाडे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर . बी. पोळ , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, उरण यांजकडे राहील. 


विभा . प्र . इंगळे , 


रायगड , 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०२० . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ अ अन्वये आदेश 
वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ , १०२ , १०५ , १० ९ व ११० तसेच नियम, १ ९ ६१ चे नियम ८ ९ व ९ २ . 
( २ ) रत्नागिरी तालुका फलोत्पादन प्रक्रिया पणन सहकारी संस्था मर्या., रत्नागिरी, ता . जि . रत्नागिरी या संस्थेचे अंतिम अवसायन 

आदेश दिनांक ११ सप्टेंबर २००६ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील बैठक दिनांक २७ जुलै २०१८ रोजी देण्यात 


आलेल्या सूचना. 


( ४ ) मा . जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांचे कार्यालयाकडील नोटीस क्रमांक जा . क्र . जिउनिर / प्रशासन / १० 

वर्षावरील अव . संस्था . / कामकाज / सन २०१८ , दिनांक १ ९ एप्रिल २०१८ रोजीने दिलेली नोटीस दिनांक ३० जून २०१८ 

दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ रोजी सभेत दिलेल्या सूचना. 
( ५ ) अवसायक मंडळ प्रमुख , रत्नागिरी 

तालुका फलोत्पादन प्रक्रिया पणन सहकारी संस्था मर्या. रत्नागिरी, ता . जि. रत्नागिरी यांचे 
कडील दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८ रोजीचा नोंदणी रद्द करणेबाबतचा प्रस्ताव. 
( ६ ) या कार्यालयाकडील जा.क्र. सनिर / प्रशा-०१ / नोंदणी रद्द / असायनी / क . २१ ब १० ९ / सन २०१८ , दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ चे 

आदेश. 
( ७ ) या कार्यालयाकडील जा.क्र . सनिर / प्रशा -०१ / नोंदणी रद्द / असायनी / क. २१ ब १० ९ / सन २०१ ९ , दिनांक २० जुलै २०१ ९ चे 


आदेश. 


क्रमांक सनिर / प्रशा -०१ / नोंदणी रद्द / असायनी / क. २१ ब १० ९ / सन २०२०. – रत्नागिरी तालुका फलोत्पादन प्रक्रिया पणन सहकारी संस्था मर्या., 
रत्नागिरी, ता . जि . रत्नागिरी ही नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून तिचा नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरटीजी / पीआरपी / ( ए ) / ७०३/ सन १ ९ ८७ . 
दिनांक १८ मार्च १ ९ ८७ , रोजीने नोंदणी झालेले असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये .या कार्यालयाकडील आदेश 
दिनांक ११ सप्टेंबर २००६ ने अवसायनात घेण्यात आली असून यावर अवसायक मंडळ नियुक्त करण्यात आलेले होते. अवसायक मंडळ प्रमुख 
म्हणून बँक उप सरव्यव ., रत्नागिरी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . , रत्नागिरी, शाखा -रत्नागिरी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

अवसायक मंडळ प्रमुख यांनी रत्नागिरी तालुका फलोत्पादन प्रक्रिया पणन सहकारी संस्था मर्या., रत्नागिरी, ता. जि . रत्नागिरी या संस्थेचा 
अवसायनाचा चार्ज दिनांक ४ ऑक्टोबर २००६ रोजीने ताबा घेतलेला. अवसायक यांनी संस्थेचे अवसायन कामकाज केले असून अद्यापी संस्थेची 
दिनांक ३१ मार्च २००० आर्थिक पत्रके पहाता येणी देणी असल्याचे दिसून येते. आर्थिक पत्रके पाहता वसूल भागभांडवल ३,२४,००० /-एकून निधी 
९ ८२३ / -बँक कर्ज ७ ९ ३२५८ / -बँक व्याज रुपये ९ ०५१७३/ -नॅशनल हॉर्टीकल बोर्ड १३ ९ ००० / -महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग मंडळ कर्ज २२८००० / -व 
त्यावरील व्याज ९ ,१,००८ /-कोकण विकास महामंडळ २,११,४०० / -पणन महामंडळ कर्जे १,४५,१०२ / -व त्यावरील रुपये १,४०,४०६ / -अशी 
एकूण देणी आहेत. रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून येणे रुपये ८५,७८८ / -जनता सहकारी बँक १०,१३५ / -इमारत १६,९ ७,९६८/ 
जमीन २५,२०० / - मशिनरी रुरपये ८,५३,८२ ९ /-अशी येणी देणी आहेत. अशी माहिती सादर करण्यात आलेली आहे. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ ९ - नोव्हेंबर ४ , २०२० / कार्तिक ७-१३ , शके १ ९ ४२ 

अवसायक यांनी संस्थेचा पदभार घेऊन १२ वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १० ९ ( १ ) अन्वये 
अवसायनात घेऊन १० वर्षांची मुदत संपल्यावर लगेच परीसमापनाची कार्यवारी समाप्त करणेविषयी आदेश दिला पाहिजे अशी तरतूद आहे. उक्त 
संस्था अवसायनात घेऊन १२ वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. मात्र सदर संस्थेचे दिनांक ३१ मार्च २००० अखेरीस ताळेबंदामध्ये येणे असलेल्या रकमा तसेच 
संस्थेची असलेली मालमत्ता विक्री करणेत येऊन येणा - या रकमेमधून देणे असलेल्या सर्व रकमा प्रथम प्राध्यान्याने क्रमानुसार भागविणे. शिल्लक 
रकम राहील्यास सदरील रकमा मा . जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांचे नावे असलेल्या सरप्लस खात्यामध्ये वर्ग करणे आवश्यक आहे. 

अवसायक , रत्नागिरी तालुका फलोत्पादन प्रक्रिया पणन सहकारी संस्था मर्या. रत्नागिरी, ता . जि . रत्नागिरी, यांनी दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८ 
रोजीने संस्थेची नोंदणी रद्द करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ अ ( १ ) मध्ये ज्या प्रयोजनासाठी संस्थेची नोंदणी करण्यात आलेली असेल ती 
प्रयोजने साध्य होत नसतील तर संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद आहे. तसेच कलम २१ अ ( २ ) मध्ये एखाद्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात 
आलेली असेल. त्या बाबतीत निबंधकास या अधिनियमात किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत 
असले तरी परिस्थितीनुसार आवश्यक असतील असे , शासकीय अभिहस्तांकितीच्या नेमणुकीसह आनुषंगिक परिणामरूप आदेश काढता येतील अशी 


तरतूद आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १० ९ ( १ ) अन्वये अवसायनात घेऊन १० वर्षांची मुदत संपल्यावर लगेच परीसमापनाची 
कार्यवाही समाप्त करणेविषयी आदेश दिला पाहिजे अशी तरतूद आहे. 

त्यानुसार, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम २१ नुसार, संस्थेचे कामकाज चालवण्यात संस्था सभासदांना स्वारस्य नसून संस्थेचा 
व्यवहार समापित झाला आहे. अवसायन कार्यवाही व नोंदणी रद्द झाल्यावर संस्थेचा व्यवहाराबाबत वाद उपस्थित झाल्यास त्याबाबत संचालक 
मंडळावर जबाबदारी ठेवून, सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करणेकामी तसेच शासकीय अभिहस्तांकिती ( असायनी) कामी पुढीलप्रमाणे आदेश पारित 
करण्यात येत आहे. 

आदेश 
मी , श्री. एस . एम . पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी, मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, रत्नागिरी तालुका फलोत्पादन प्रक्रिया पणन सहकारी संस्था मर्या. रत्नागिरी, ता . जि . रत्नागिरी नोंदणी 
क्रमांक आरटीजी / आरटीजी / पीआरपी / ( ए ) / ७०३ / सन १ ९ ८७ , दिनांक १८ मार्च १ ९ ८७ या संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण झाल्याने व संस्थेचे 
व्यवहार समापित झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देणेत आलेला आहे. 

तथापि कलम २१ अ ( २ ) मध्ये नमूद केलेप्रमाणे पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीनुसार एखाद्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात आली असेल 
त्याबाबतीत निबंधकास या अधिनियमात किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले ती, 
परिस्थितीनुसार आवश्यक असतील असे, शासकीय अभिहस्तांकितीच्या नेमणुकीसह परिणामरूप आदेश काढता येतील. त्यानुसार संस्थेची येणी 
वसूल करणेत येऊन देणी भागविणेत यावी. सदर कामकाज पूर्ण करणेसाठी १ वर्षासाठी शासकीय अभिहस्तांकिती मंडळ म्हणून पुढील प्रमाणे नियुक्ती 
करणेत आले होते. अभिहस्तांकित मंडळ प्रमुख श्री. संतोष पवार , व्यवस्थापक , अधीन रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . , रत्नागिरी , 
क्षेत्रिय कार्यालय, रत्नागिरी, यांची राजापूर येथे बदली झाल्याने त्यांच्याकडे असलेल्या अवसायन संस्थेचा ताबा त्यांनी श्री . महेश 

रजपूत 

बँक 
व्यवस्थापक अधिन रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . , रत्नागिरी, क्षेत्रिय कार्यालय रत्नागिरी, श्री. पवार यांचे जागेवर बँकेच्या वरीष्ठ 
कार्यालयाकडून श्री. रजपूत यांचे नाव लेखी दिलेले असल्याने त्यांची नियुक्ती अभिहस्तांकिती मंडळ प्रमुख म्हणून करण्यात येत आहे. जिल्हा 
ग्रामोद्योग अधिकारी, रत्नागिरी जिल्हा खादी ग्रामोद्योग मंडळ रत्नागिरी, सदस्य, विभागीय व्यवस्थापक , महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळ, जिल्हा 
रत्नागिरी सदस्य यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. दिलेल्या कालावधीत शासकीय अभिहस्तांकिती ( असायनी) यांनी कामकाज पूर्ण करून 
अखेरचे व्यवहाराचे लेखापरीक्षण करून घेऊन तसा अहवाल सादर करावयाचा आहे. 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजणेत यावे. सदरचे आदेश 
आज दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारीत करत आहे. 


रत्नागिरी, 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० . 


एस. एम . पाटील, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २ ९ - नोव्हेंबर ४ , २०२० / कार्तिक ७-१३ , शके १ ९ ४२ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , डहाणू यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( अ ) ( क ) व ( २ ) अन्वये मध्यंतरीय आदेश 
वाचावे : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ८ ९ ( अ) अन्वये दिनांक ८ सप्टेंबर २०२० चा आदेश . 

( २ ) श्री. यू . एन . चेटूले, सहकारी अधिकारी ( १ ) तथा पथक प्रमुख व सहाय्यक यांचा दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० चा तपासणी 

अहवाल . 
( ३ ) चेअरमन / सचिव, श्री. जी. अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या ., डहाणू, ता . डहाणू, जि . पालघर यांना दिनांक १६ 

सप्टेंबर २०२० रोजी या कार्यालयाने दिलेले पत्र . 
( ४ ) श्री. सैफुद्दीन वोरा, प्रमाणित लेखापरिक्षक यांनी दिनांक २६ जून २००६ ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीचा लेखापरीक्षण 

अहवाल . 
( ५ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( अ ) ( क ) व ( २ ) व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८ ९ . 
क्रमांक सनिड / बी -१ / श्रीजी अ हौ / मध्यंतरीय आदेश / २५ ९ / सन २०२० . - ज्याअर्थी, श्री. जी अपार्टमेंट, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., 
डहाणू, ता . डहाणू, 

जि . पालघर या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व त्याखालील नियम, १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार 
करण्यात आली असून सदरची संस्था या कार्यालयाचे अधिपत्याखाली व नियंत्रणाखाली आहे. आणि ; 

ज्याअर्थी, वाचावे क्रमांक १ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ८ ९ ( अ ) अन्वये संस्थेची तपासणी घेण्याबाबात या 
कार्यालयाचे वाचावे क्र . २ च्या आदेशानुसार श्री . यू . एन . चेटुले, सहकारी अधिकारी ( १ ) तथा पथक प्रमुख व सहायक यांनी तपासणी अहवाल या 
कार्यालयास सादर केलेला आहे. या कार्यालयाने वाचावे क्र . ३ अन्वये सदरच्या तपासणी अहवालाची प्रत संस्थेला देऊन याबाबतीत त्यांना त्यांचे 
म्हणणे दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० रोजी उपस्थित राहून नैसर्गिक न्याय तत्वाच्या अनुषंगाने पुरेशी संधी दिलेली आहे, तथापि संस्थेने या संदर्भात त्यांच्या 
वतीने अँड . मकरंद गोखले यांना कायदेशीर सल्लागार म्हणून नेमले आहे. अँड . मकरंद गोखले व त्यांचे वडील हे कोरोनाच्या विळख्यात आल्याने 
आमचेवर औषधोपचार सुरू आहेत व संबंधित डॉक्टर यांनी १४ दिवस घरात राहणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे अहवाल व 
खुलासा दाखल करणेकामी पुढील मुदत मागितली आहे . 

ज्याअर्थी, संस्थेचे सचिव श्री. राकेश एन . खेरोडिया यांनी दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० रोजी पत्र कार्यालयास दिले असून त्यामध्ये संस्थेची इमारत 
जमीनदोस्त करण्याबाबत व त्या संदर्भातील कागदपत्रे जोडून सादर केले आहे. 

ज्याअर्थी, वाचावे क्र . ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे श्री . सैफुद्दीने वोरा , प्रमाणित लेखापरीक्षक यांनी सदर संस्थेचे दिनांक २६ जून २००६ ते दिनांक 
३१ मार्च २०१ ९ या कालवधीचे लेखापरिक्षण केलेले असून लेखापरीक्षण अहवाल या कार्यालयास दिनांक ११ ऑगस्ट २०२० रोजी सादर केलेला 
असून त्या संदर्भात या कार्यालयाने दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० च्या पत्रान्वये त्यांच्या लेखापरीक्षण अहवालात नमूद केलेल्या मुद्यांची छाननी करून मुद्दे 
लेखी स्वरूपात कळवून त्यांचा खुलासा दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० रोजी सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. तसेच संस्थेला सुद्धा सदर 
लेखापरीक्षण अहवालाच्या अनुषंगाने १ ते १४ मुद्यांवर खुलासा सादर करणेबाबत या कार्यालयाचे दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० चे पत्रान्वये त्यांचा 
खुलासा दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० रोजी सादर करण्याबाबत लेखी कळविण्यात आले होते. या संदर्भात वर नमूद केल्याप्रमाणे कोणीही त्यांचा लेखी 
खुलासा सादर केलेला नाही. 

ज्याअर्थी, वरील सर्व प्राप्त वस्तुस्थिती, संस्थेचा कलम ८ ९ ( अ) चा तपासणी अहवाल व त्यातील मुद्दा क्र . ७ व त्यातील अभिप्राय पहाता 
संस्थेचे कामकाज उपविधीप्रमाणे, कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे, शासनाच्या ध्येय धोरणानुसार संस्थेने कामकाज केलेले नसल्याचे दिसून येते . तसेच 
मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने रितसर निवडणूक अधिका - यांची 
नेमणूक करण्यात आली नाही. यावरून संस्थेने संस्थेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचे विहित कार्यपद्धतीचे अनुपालन केले नाही असे दिसते. याचाच अर्थ 
संस्थेची पंचकमिटीची मुदत संपल्यानंतरही बेकायदेशीरपणे कामकाज करीत आहे हे स्पष्ट होते. त्यामुळे संस्थेचे कामकाज वर नमूद केल्याप्रमाणे 
उपविधीनुसार, कायद्यानुसार, नियमानुसार चालू नाही, त्यामुळे संस्थेचे कामकाज बंद स्वरूपात व संस्थगीत / ठप्प स्वरूपात असल्यामुळे फक्त 
किरकोळ कामापुरती सभा कागदावर घेतल्याचे दिसून येते व सदर सभा सुद्धा विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता पूर्ण प्रक्रिया न करता संस्थेचे 
प्रोसिडिंग बुक पाहिले असता निष्पन्न होते त्यामुळे संस्थेचे कामकाज बंद अवस्थेत असल्यामुळे सदर संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ मधील असलेल्या तरतुदीनुसार अवसायनात घेण्यात यावी. असे आमचे मत आहे, असा स्वयंस्पष्ट अभिप्राय 
दिलेला असल्यामुळे तसेच उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे अॅड . मकरंद गोखले यांचे दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० चे पत्र व संस्थेचे सचिव यांचे दिनांक २२ 
सप्टेंबर २०२० चे पत्र यांचे अवलोकन केले असता यावरून असे सिद्ध होते की, संस्थेचे पदाधिकारी हे वेळ काढूपणाचे धोरण करीत असल्यामुळे 
एकीकडे फक्त कारण देऊन खुलासा सादर करणेकामी मुदतवाढ मागावी व दुसरीकडे संस्थेची इमारत जमीनदोस्त करण्याबाबतची कार्यवाहीबाबत 
पत्र या कार्यालयास देणे. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ ९ - नोव्हेंबर ४ , २०२० / कार्तिक ७-१३ , शके १ ९ ४२ 
निष्कर्ष 

ज्याअर्थी, तपासणी अहवालातील मुद्दा क्र . ३ , ४ , ५ , व ६ याचे अवलोकन केले असता व तपासणी अंती निदर्शनास आलेल्या बाबी पहाता 
व निष्कर्ष पहाता संस्थेचे कामकाज नोंदणी पासून बंद अवस्थेत आहे, संस्थेचे उपविधीनुसार कामकाज सुरू नाही, संस्थेचे कामकाज कायद्यातील 
तरतुदीनुसार सुरू नाही, तसेच संस्थेचे संचालक मंडळ यांची मुदत संपलेली असूनही ते बेकायदेशीररित्या कामकाज करीत आहे, संस्थेने ९ ७ वी 
घटना दुरुस्ती आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम ( दुरुस्ती) अध्यादेश, २०१३ प्रमाणे अद्यावत उपविधी स्वीकारलेल्या नाही. संस्थेच्या 
उपविधीत नमूद केलेल्या उद्देशापैकी व त्यात नमूद केलेल्या प्रमाणात कुठल्याही उद्देशाची पूर्तता झालेली असल्याची दिसून आले नाही. एकंदरीत 
संस्थेचे कामकाज बंद स्वरुपात / स्थगित स्वरुपात असल्याचे तपासणीच्या वेळी निदर्शनास आले आहे व तसा अभिप्राय तपासणी अहवालात नमूद आहे. 
त्याअर्थी, मी खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. 

मध्यंतरीय आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( अ ) ( क ) व ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मी , अजय गुजराथी, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू श्री जी अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या ., डहाणू, ता . डहाणू, जि . पालघर 
ही संस्था वरील वस्तूस्थिती पहाता व संस्थेची परिस्थिती पहाता व वर नमूद केलेल्या कारणास्तव सदर संस्थेवर श्री. आर . एल . मुणगेकर, 
लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था, डहाणू यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. अवसायक यांनी तात्काळ संस्थेच्या अवसायक पदाचा पदभार 
घेऊन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८ ९ व तद्अनुषंगिक असलेल्या कलम व नियमांतर्गत पदभार घेऊन 
तात्काळ चार्जयादीसह लेखी अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 

तसेच या बाबतीत ज्यांना आपले म्हणणे मांडावयाचे असल्यास त्यांनी १ महिन्याचे आत आपले म्हणणे या कार्यालयास लेखी सादर करावे, 
सदर मुदतीत म्हणणे सादर न केल्यास अथवा सादर केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यास या कार्यालयाच्या पातळीवर वर नमूद केलेल्या 
कलमाअंतर्गत उचित निर्णय घेण्यात येईल. 

वरील आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० रोजी निर्गमित केला असे . 


डहाणू , 


अजय गुजराथी, 
सहायक निबंधक, 


दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० . 


सहकारी संस्था , डहाणू. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , डहाणू यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक पीएलआर /डिएचयू / एचएसजी / (टि.सी. ) / ८२५ / २०२०-२१ / सन २०२० , दिनांक ९ सप्टेंबर २०२०.- सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था, ता . डहाणू, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करतात की, अंबिका निकेतन अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्व्हे नं . ३२ ब पैकी, 
मल्याण , ता . डहाणू, जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम क्र . २४ ) 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या क्रमांक १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १ ९ ६१ मधील 
नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे आहे. 


डहाणू, 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०२० . 


अजय गुजराथी, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, डहाणू. 
ता . डहाणू, जि . पालघर . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २ ९ - नोव्हेंबर ४ , २०२० / कार्तिक ७-१३ , शके १ ९ ४२ 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , डहाणू यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) व ( २ ) अन्वये अंतिम आदेश 
वाचावे : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( ब ) ( क ) ( १ ) ( २ ) ( ४ ) . 

( २ ) चेअरमन / सचिव / खजिनदार एकदंत समारंभ मंडप व अनुषंगीक सेवा सहकारी संस्था मर्या ., मु . पो . कासा, ता . डहाणू , 

जि . पालघर यांचे दिनांक १६ डिसेंबर २०१ ९ चे पत्र व त्यासोबतचा ठराव . 


( ३ ) सहकार व पणन वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल ४९ ३ /१६२ /सीआर / ७ /१५ - स , 

दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ . 


( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश सम दिनांक २० जानेवारी २०२० . 


क्रमांक सनिड / बी -१ / क. १०२ / अंतिम आदेश / २६१ / २०२०. ज्याअर्थी, एकदंत समारंभ मंडप व अनुषंगिक सेवा सहकारी संस्था मर्या ., 
मु . पो . कासा, ता . डहाणू, जि . पालघर ही नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून, सदर संस्थेचे नियंत्रण या कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली व कार्यकक्षेत 
येत असून , संस्थेने मंजूर उपविधी, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय, परिपत्रके व सूचना तसेच उद्देशानुसार कामकाज करणे 
बंधनकारक आहे आणि ; 


. 


ज्याअर्थी, सदर संस्थेची नोंदणी या कार्यालयाने एक वर्षापूर्वी केलेली असून संस्थेने नोंदणीच्यावेळी दिलेल्या कागदपत्रांच्या अनुषंगाने कामकाज 
करणे अपेक्षित आहे. तथापि संस्थेने नोंदणी झाल्यापासून संस्थेचे मंजूर उपविधी, उद्देश शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय, परिपत्रके व 
सूचना याप्रमाणे कामकाज केल्याचे दिसून येत नाही आणि 

ज्याअर्थी, वाचावे क्र . ४ अन्वये या कार्यालयाने सदर संस्थेचा अंतरिम आदेश पारित केलेला होता. सदर आदेशानंतर संस्थेचे पदाधिकारी यांनी 
या कार्यालयास आजपर्यंत कुठलेही लेखी म्हणणे सादर केलेले नाही. त्यामुळे संस्थेचे कामकाज नोंदणी झाल्यापासून बंद अवस्थेत असल्याचे सिद्ध 
होते. तसेच संस्था चालकांना संस्था चालविण्यात रस नसल्यामुळे व वाचावे क्र . २ अन्वये संस्थेच्या पदाधिका - यांनी या कार्यालयास संस्था 
अवसायनात काढावी व संस्था बंद करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे. व तसा संस्थेचा ठराव दिनांक १६ डिसेंबर २०१ ९ च्या सभेमध्ये विषय 
व ठराव क्र . २ अन्वये पारीत केलेला आहे. श्री. यु . एन. चेटुले, सहकार अधिकारी श्रेणी -१, तथा अवसायक यांनी सुद्धा सदर संस्थेचा आदेशात नमूद 
केल्याप्रमाणे पदभार घेतलेला नसल्याचे दिसून येते. 

त्याअर्थी, सदर संस्थेचे वर नमूद केल्याप्रमाणे वस्तूस्थिती असल्यामुळे वाचावे क्र . ४ अन्वये निर्गमित केलेला अंतरिम आदेश अंतिम करणे 
क्रमप्राप्त असल्यामुळे खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे : 

अंतिम आदेश 
मी, अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू, जि . पालघर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
व ( २ ) अन्वये व वाचावे क्र . १ व ४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या व प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराच्या अनुषंगाने एकदंत समारंभ मंडप व 
अनुषंगिक सेवा सहकारी संस्था मर्या., मु. पो. कासा, ता. डहाणू, जि . पालघर, ही संस्था वर नमूद केलेल्या कारणास्तव व वस्तुस्थितीमुळे या अंतिम 
आदेशान्वये अवसायनात घेण्यात येत असून सदर संस्थेवर श्री. यु. एन. चेटूले, सहकार अधिकारी श्रेणी -१ अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 
डहाणू यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला आहे. 


डहाणू, 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० . 


अजय गुजराथी, 
सहायक निबंधक, 


सहकारी संस्था, डहाणू. 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २ ९ - नोव्हेंबर ४ , २०२० / कार्तिक ७-१३ , शके १ ९ ४२ 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) व ( २ ) अन्वये अंतिम आदेश 
वाचावे : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( ब ) ( क ) ( १ ) ( २ ) ( ४ ) . 

( २ ) चेअरमन / सचिव / खजिनदार एकत्व बहुउद्देशिय वाहतूक सहकारी सेवा संस्था मर्या ., मु . पो . निकणे, ता . डहाणू, जि . पालघर 

यांचे दिनांक १६ डिसेंबर २०१ ९ चे पत्र व त्यासोबतचा ठराव. 
( ३ ) सहकार व पणन वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल ४ ९ ३ / १६२ / सीआर / ७ / १५ - स, 

दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ . 


( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश सम दिनांक २० जानेवारी २०२० . 


क्रमांक सनिड / बी -१ / क . १०२ / अंतिम आदेश / २६२/ २०२० . – ज्याअर्थी, एकत्व बहुउद्देशीय वाहतूक सहकारी सेवा संस्था मर्या., मु . 

पो . 
निकणे, ता . डहाणू, जि . पालघर , ही नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून, सदर संस्थेचे नियंत्रण या कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली व कार्यकक्षेत येत 
असून , संस्थेने मंजूर उपविधी, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय, परिपत्रके व सूचना तसेच उद्देशानुसार कामकाज करणे बंधनकारक 
आहे आणि 


. 


3 


ज्याअर्थी, सदर संस्थेची नोंदणी या कार्यालयाने एक वर्षापूर्वी केलेली असून संस्थेने नोंदणीच्यावेळी दिलेल्या कागदपत्रांच्या अनुषंगाने कामकाज 
करणे अपेक्षित आहे. तथापि संस्थेने नोंदणी झाल्यापासून संस्थेचे मंजूर उपविधी, उद्देश शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय, परिपत्रके व 
सूचना याप्रमाणे कामकाज केल्याचे दिसून येत नाही आणि 

ज्याअर्थी, वाचावे क्र . ४ अन्वये या कार्यालयाने सदर संस्थेचा अंतरिम आदेश पारित केलेला होता. सदर आदेशानंतर संस्थेचे पदाधिकारी यांनी 
या कार्यालयास आजपर्यंत कुठलेही लेखी म्हणणे सादर केलेले नाही. त्यामुळे संस्थेचे कामकाज नोंदणी झाल्यापासून बंद अवस्थेत असल्याचे सिद्ध 
होते . तसेच संस्था चालकांना संस्था चालविण्यात रस नसल्यामुळे व वाचावे क्र . २ अन्वये संस्थेच्या पदाधिका - यांनी या कार्यालयास संस्था 
अवसायनात काढावी व संस्था बंद करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे. व तसा संस्थेचा ठराव दिनांक १६ डिसेंबर २०१ ९ च्या सभेमध्ये विषय 
व ठराव क्र . २ अन्वये पारीत केलेला आहे. श्री. यु . एन . चेटुले, सहकार अधिकारी श्रेणी -१, तथा अवसायक यांनी सुद्धा सदर संस्थेचा आदेशात नमूद 
केल्याप्रमाणे पदभार घेतलेला नसल्याचे दिसून येते. 

त्याअर्थी, सदर संस्थेचे वर नमूद केल्याप्रमाणे वस्तूस्थिती असल्यामुळे वाचावे क्र . ४ अन्वये निर्गमित केलेला अंतरिम आदेश अंतिम करणे 
क्रमप्राप्त असल्यामुळे खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे : 

अंतिम आदेश 
मी, अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू, जि . पालघर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
व ( २ ) अन्वये व वाचावे क्र . १ व ४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या व प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराच्या अनुषंगाने एकत्व बहुउद्देशिय वाहतूक 
सहकारी सेवा संस्था मर्या ., मु. पो . निकणे, ता . डहाणू, जि. पालघर, ही संस्था वर नमूद केलेल्या कारणास्तव व वस्तुस्थितीमुळे या अंतिम 
आदेशान्वये अवसायनात घेण्यात येत असून सदर संस्थेवर श्रीमती रोहिणी रो. संख्ये, मुख्य लिपिक, अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू 
यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला आहे. 


डहाणू , 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० . 


अजय गुजराथी, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , डहाणू.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २ ९ - नोव्हेंबर ४ , २०२० / कार्तिक ७-१३ , शके १ ९ ४२ ११ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , डहाणू यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) व ( २ ) अन्वये अंतिम आदेश 
वाचावे : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( ब) ( क ) ( १ ) ( २ ) ( ४ ) . 

( २ ) चेअरमन / सचिव / खजिनदार ओमकार समारंभ मंडप व अनुषंगीक सेवा सहकारी संस्था मर्या ., मु. पो . वाकी, ता . डहाणू , 

जि . पालघर यांचे दिनांक १ ९ डिसेंबर २०१ ९ चे पत्र व त्यासोबतचा ठराव. 


( ३ ) सहकार व पणन वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय मुंबई, शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल. ४ ९ ३ /१६२ / सीआर / ७ / १५ - स, 

दिनांक ७ ऑगस्ट १९९ ३ . 


( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश सम दिनांक २० जानेवारी २०२० . 
क्रमांक सनिड / बी -१ / क. १०२ / अंतिम आदेश / २६३ / २०२०.- ज्याअर्थी, ओमकार समारंभ मंडप व अनुषंगीक सेवा सहकारी संस्था मर्या ., मु . पो. वाकी, 
ता. डहाणू, जि . पालघर, ही नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून, सदर संस्थेचे नियंत्रण या कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली व कार्यकक्षेत येत असून, 
संस्थेने मंजूर उपविधी, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय, परिपत्रके व सूचना तसेच उद्देशानुसार कामकाज करणे बंधनकारक आहे 
आणि 


3 


3. 


ज्याअर्थी, सदर संस्थेची नोंदणी या कार्यालयाने एक वर्षापूर्वी केलेली असून संस्थेने नोंदणीच्यावेळी दिलेल्या कागदपत्रांच्या अनुषंगाने कामकाज 
करणे अपेक्षित आहे तथापि संस्थेने नोंदणी झाल्यापासून संस्थेचे मंजूर उपविधी, उद्देश शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय, परिपत्रके व 
सूचना याप्रमाणे कामकाज केल्याचे दिसून येत नाही आणि 

ज्याअर्थी, वाचावे क्र . ४ अन्वये या कार्यालयाने सदर संस्थेचा अंतरिम आदेश पारित केलेला होता. सदर आदेशानंतर संस्थेचे पदाधिकारी यांनी 
या कार्यालयास आजपर्यंत कुठलेही लेखी म्हणणे सादर केलेले नाही. त्यामुळे संस्थेचे कामकाज नोंदणी झाल्यापासून बंद अवस्थेत असल्याचे सिद्ध 
होते . तसेच संस्था चालकांना संस्था चालविण्यात रस नसल्यामुळे व वाचावे क्र . २ अन्वये संस्थेच्या पदाधिका - यांनी या कार्यालयास संस्था 
अवसायनात काढावी व संस्था बंद करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे. व तसा संस्थेचा ठराव दिनांक १८ डिसेंबर २०१ ९ च्या सभेमध्ये विषय 
व ठराव क्र . २ अन्वये पारीत केलेला आहे. श्रीमती माई भगवान पवार, कनिष्ठ लिपिक, तथा अवसायक यांनी सुद्धा सदर संस्थेचा आदेशात नमूद 
केल्याप्रमाणे पदभार घेतलेला नसल्याचे दिसून येते. 

त्याअर्थी, सदर संस्थेचे वर नमूद केल्याप्रमाणे वस्तूस्थिती असल्यामुळे वाचावे क्र . ४ अन्वये निर्गमित केलेला अंतरिम आदेश अंतिम करणे 
क्रमप्राप्त असल्यामुळे खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे : 

अंतिम आदेश 
मी, अजय गुजराथी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, डहाणू, जि . पालघर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
व ( २ ) अन्वये व वाचावे क्र . १ व ४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या व प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराच्या अनुषंगाने ओमकार समारंभ मंडप व 
अनुषंगिक सेवा सहकारी संस्था मर्या., मु . पो . वाकी, ता . डहाणू, जि . पालघर , ही संस्था वर नमूद केलेल्या कारणास्तव व वस्तुस्थितीमुळे या अंतिम 
आदेशान्वये अवसायनात घेण्यात येत असून सदर संस्थेवर श्रीमती जागृती द . संख्ये, सहकारी अधिकारी श्रेणी दोन, अधिन सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, डहाणू यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला आहे. 


डहाणू, 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० . 


अजय गुजराथी, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , डहाणू.. 


भाग एक ( को.वि.पु. ) — २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ ९ - नोव्हेंबर ४ , २०२० / कार्तिक ७-१३ , शके १ ९ ४२ 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , डहाणू यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) व ( २ ) अन्वये अंतिम आदेश 
वाचावे : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( ब) ( क ) ( १ ) ( २ ) ( ४ ) . 

( २ ) चेअरमन / सचिव / खजिनदार लक्ष्मी बहुउद्देशिय सहकारी सेवा संस्था मर्या., मु . वाकी, डोंगरीपाडा, ता . डहाणू , 

यांचे दिनांक १६ डिसेंबर २०१ ९ चे पत्र व त्यासोबतचा ठराव. 
( ३ ) सहकार व पणन वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई, शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल . ४९ ३ /१६२ / सीआर / ७/१५- स , 

दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ . 


पालघर 


( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश सम दिनांक २० जानेवारी २०२० . 


क्रमांक सनिड / बी-१ / क . १०२ / अंतिम आदेश / २६४ / २०२०. – ज्याअर्थी, लक्ष्मी बहुउद्देशिय सहकारी सेवा संस्था मर्या., मु . वाकी, डोंगरीपाडा, 
ता . डहाणू, जि . पालघर , ही नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून , सदर संस्थेचे नियंत्रण या कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली व कार्यकक्षेत येत असून, 
संस्थेने मंजूर उपविधी, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय, परिपत्रके व सूचना तसेच उद्देशानुसार कामकाज करणे बंधनकारक आहे 


आणि ; 


3. 


ज्याअर्थी, सदर संस्थेची नोंदणी या कार्यालयाने एक वर्षापूर्वी केलेली असून संस्थेने नोंदणीच्यावेळी दिलेल्या कागदपत्रांच्या अनुषंगाने कामकाज 
करणे अपेक्षित आहे. तथापि संस्थेने नोंदणी झाल्यापासून संस्थेचेमंजूर उपविधी, उद्देश शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय, परिपत्रके व 
सूचना याप्रमाणे कामकाज केल्याचे दिसून येत नाही आणि 

ज्याअर्थी, वाचावे क्र . ४ अन्वये या कार्यालयाने सदर संस्थेचा अंतरिम आदेश पारित केलेला होता. सदर आदेशानंतर संस्थेचे पदाधिकारी यांनी 
या कार्यालयास आजपर्यंत कुठलेही लेखी म्हणणे सादर केलेले नाही. त्यामुळे संस्थेचे कामकाज नोंदणी झाल्यापासून बंद अवस्थेत असल्याचे सिद्ध 
होते. तसेच संस्था चालकांना संस्था चालविण्यात रस नसल्यामुळे व वाचावे क्र . २ अन्वये संस्थेच्या पदाधिका - यांनी या कार्यालयास संस्था 
अवसायनात काढावी व संस्था बंद करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे. व तसा संस्थेचा ठराव दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१ ९ च्या सभेमध्ये विषय 
व ठराव क्र . २ अन्वये पारीत केलेला आहे. श्रीमती माई भगवान पवार, कनिष्ठ लिपिक, तथा अवसायक यांनी सुद्धा सदर संस्थेचा आदेशात नमूद 
केल्याप्रमाणे पदभार घेतलेला नसल्याचे दिसून येते . 

त्याअर्थी, सदर संस्थेचे वर नमूद केल्याप्रमाणे वस्तूस्थिती असल्यामुळे वाचावे क्र . ४ अन्वये निर्गमित केलेला अंतरिम आदेश अंतिम करणे 
क्रमप्राप्त असल्यामुळे खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे : 

अंतिम आदेश 
मी , अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू, जि . पालघर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
व ( २ ) अन्वये व वाचावे क्र . १ व ४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या व प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराच्या अनुषंगाने लक्ष्मी बहुउद्देशिय सहकारी 
सेवा संस्था मर्या ., मु . वाकी, डोंगरीपाडा, ता . डहाणू, जि. पालघर , ही संस्था वर नमूद केलेल्या कारणास्तव व वस्तुस्थितीमुळे या अंतिम आदेशान्वये 
अवसायनात घेण्यात येत , 

असून सदर संस्थेवर श्रीमती माई भगवान पवार , कनिष्ठ लिपिक, अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू यांची 
अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला आहे. 


2 


डहाणू , 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० . 


अजय गुजराथी, 
सहायक निबंधक, 


सहकारी संस्था, डहाणू. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २ ९ - नोव्हेंबर ४ , २०२० / कार्तिक ७-१३ , शके १ ९ ४२ १३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली 
यांजकडून 

यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक एसडीजी/ केकेआय/ पीआरडी/ ( आय) / १०९ १ / २०१९ 

क्रमांक एसडीजी / केकेआय / एचएसजी / टी.सी/ ११५१/ २०१ ९-२० / 
२० / सन २०२०. – सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, सन २०२०. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली, ता. 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की, श्री गांगोमाऊली कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, उद्घोषित करतात की , मृग सहकारी 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., फोंडाघाट, ता . कणकवली, गृहनिर्माण संस्था मर्या., कलमठ , ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, ही 
जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील 
चा ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आली आहे. 

नोंदण्यात आलेली आहे. 
उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र. कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम, १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे सहकारी संस्थांचे नियम, १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये 
वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था” व उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
संस्था ” असे आहे. 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


. 


उर्मिला यादव , 


कणकवली, 

उर्मिला उ . यादव , 
दिनांक ६ मार्च २०२० . 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था, कणकवली. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कणकवली 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एसडीजी / केकेआय /पीआरडी/ ( आय )/ १० ९ २/ २०२० 
२१ / सन २०२०. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, उद्घोषित करतात की, सिंधुभूमी काथ्या 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . , कणकवली, ता . कणकवली, 
जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
चा ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था " व उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक 
संस्था ” असे आहे. 


कणकवली, 
दिनांक २७ एप्रिल २०२० . 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था, कणकवली. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एसडीजी / केकेआय / एचएसजी /टीसी / ११५२ / २०१९-२० / 
सन २०२०. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, उद्घोषित करतात की, यमुना सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या ., कणकवली, ता . कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग , 
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील 
( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम, १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


उर्मिला यादव , 


कणकवली, 
दिनांक २२ जून २०२० . 


एल . एस . लष्कर , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कणकवली. 


कणकवली, 
दिनांक २७ एप्रिल २०२० . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कणकवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २ ९ - नोव्हेंबर ४ , २०२० / कार्तिक ७-१३ , शके १ ९ ४२ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


( UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 
No. CP /XI ( 6 )/ 144 /( Prohibitory Order )/2020.—Whereas, in exercise of powers , conferred 
under the Disaster Management Act, 2005 , the Government of Maharashtra , has issued 
Notification vide No. DMU / 2020 / CR 92 / DisM - 1, dated the 30th September , 2020 to take certain 
emergency measures to prevent and contain the spread of COVID - 19 virus , and to extend the 
Lockdown in the entire State of Maharashtra further till midnight of 31st October , 2020 with 
amendments to operationalize MISSION BEGIN AGAIN for easing of restrictions and phase 
wise opening , till 31st October , 2020 for containment of COVID - 19 Epidemic in the State of 
Maharashtra ; 

2. Whereas, vide aforementioned notification , it is further directed that , the National 
Directives for Covid - 19 management as specified in Annexure - I shall be followed throughout 
the State and the activities already allowed and permitted from time to time and as mentioned 
in Annexure -II shall be continued and all earlier orders shall be aligned with the State 
Government s order issued on 30th September , 2020 and shall remain in force upto 31st 
October , 2020 ; 

3. Whereas, Govt . of Maharashtra has again issued guidelines regarding Easing of 
Restrictions and phase -wise opening of Lock - down ( MISSION BEGIN AGAIN ) vide Order No. 
DMU /2020 /C.R . 92 /DisM - 1 , dated the 14th October , 2020 to re - open certain activities in areas 
outside the Containment Zone and to include certain activities mentioned in Annexture - II, in 
their earlier guidelines issued vide order dated 30th September , 2020 ; 

4. Therefore, I, Shahaji Umap, Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the Commissioner of Police Greater Mumbai s Order 
dated 23rd December 1959 u / s 10 , sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act 
XXII of 1951 ) with a view to prevent danger to human life , health or safety, do hereby , 
promulgate an order under section 144 Cr . P. C. , in the areas under the control of Commissioner 
of Police , Greater Mumbai to maintain the Social Distancing Norms ( minimum of 6 feet of 
distance ) , use of face coverings and to observe the directions issued by the Government of 
Maharashtra vide Order No. DMU /2020 /CR . 92 / DisM - 1 , dated 30th September 2020 and Order 
No. DMU /2020 / CR . 92 / DisM - 1 , dated 14th October 2020 regarding Easing of Restrictions and 
Phase - wise opening of Lockdown ( MISSION BEGIN AGAIN ) and such other orders issued by 
the competent authorities in this behalf. 

5. The Zonal DCSP in emergent / special cases are empowered to grant exemption / 
permission . 

6. This order shall come into force, in the areas under the control of Commissioners of 
Police , Greater Mumbai , with effect from 00-01 hours on 15th October 2020 and ending at 
24-00 hours on 31st October 2020 unless withdrawn earlier . 

7. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under Disaster Management Act , 2005 and 
with other legal provisions as applicable . 

8. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte. It shall be published for the information of public , through press or by affixing copies 
on the Notice Boards of the Police Stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP . 

9 . Earlier order u / s 144 CrPC issued by this office on 30th Secptember 2020 operational 
till 31st October 2020 is hereby revoked . 

Given under my hand and seal this on 14th day of the October 2020 at Mumbai . 


SHAHAJI UMAP , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ ९ - नोव्हेंबर ४ , २०२० / कार्तिक ७-१३ , शके १ ९ ४२ 


१५ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


( UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 


No. XI6 / 1134 / 5 ) /2020.—Whereas, reports have been received that in the areas under the 
control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai , it is noticed that flying balloons , high riser 
crackers , light emitting objects, kites etc., are sent up in and around the airspace , and also in 
the approach path of runways Laser Light Beams are flashed specifically towards landing 
aircraft, in the Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, 
Juhu Aerodrome, Naval Air Station INS Shikra thereby endangering the safe operation of 
aircraft in the said area . 

2. And whereas , it is necessary that checks should be put on the flying of paragliders , 
sending up of balloons , use of high riser crackers , usage of light emitting objects, flying of kites 
and usage of Laser Beam illumination for establishing a safe and Laser Beam Free Flight Zone 
around Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport so that usage of paragliders , 
balloons , high riser crackers , light emitting objects , kites , Laser Beams should not affect 
aircraft landing , take off and safe Aircraft flying operations and that immediate action is 
necessary for the same . 

3. Now , therefore, I , Chaitanya S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater 
Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the 
Criminal Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the Commissioner of Police Brihan 
Mumbai s Order dated 23rd December 1959 u / s 10 , sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police 
Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) do hereby order that , in jurisdiction of Brihan Mumbai Police 
Commissionerate : 


> 


( A ) No person shall use paragliders , send up balloons , use high riser crackers , release 
light emitting objects , use fly kites and shoot Laser Beam in the Free Flight Zone around 
Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport. 

( B ) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent 

obstruct landing , take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest 
Police Station . 


to 


4. This order shall come into force with effect from 20th October 2020 and shall be 
effective for a period of 60 days upto 18th December 2020 ( both days inclusive ) unless 
withdrawn earlier . 


5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code . 


6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal 
Ward Offices and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices . 

Given under my hand and seal on this 19th day of October , 2020 . 


CHAITANYA S , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 

and Executive Magistrate, 

Greater Mumbai . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २ ९ - नोव्हेंबर ४ , २०२० / कार्तिक ७-१३ , शके १ ९ ४२ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP /XI ( 6 ) /L.W./702 (09 )/2020.—Whereas, considering necessity for the preservation of 
public peace and public safety in Brihan Mumbai . I , Chaitanya S. , Dy . Commissioner of Police 
( Operations ) , Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub - sections 
( 1 ) and ( 2 ) of section 37 read with sub - section ( 6 ) of section 2 and sub - section ( 2 ) of section 10 
of the Maharashtra Police Act ( Mah . XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts 
throughout Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 20th October 2020 to 24-00 hours 
of 18th November 2020 . 

1. ( a ) The carrying of arms , cudgels, swords , spears , bludgeons, unlicensed gun , knives, 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical 
harms ( violence ) . Save for such firearms where licence has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 


( b ) The carrying of any corrosive substance or explosive. 
( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments 

or means of casting or impelling missiles . 
( d ) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof. 
( e ) The public utterance of cries , singing of songs , playing of music . 

( f) Delivery of harangues , use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , placards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City , offend 
against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the State . 

2 . If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive 
or missile in contravention of such prohibition he / she shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile and it shall be liable to be seized from him /her by any police 
officer and the article , corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the 
State Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 /, feet . 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( 6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I , further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai 
by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones , as well as publishing through media of whatever form available . 

Given under my hand and seal on 19th October 2020 . 


CHAITANYA S , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ), 
and Executive Magistrate, Greater Mumbai. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


